भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
लातूर जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५८४/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 

२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 
प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 
सदर योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक 
दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांचा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, 
विपऱ्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५८४ /अजाक 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. Gaia यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे 
करणे शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 
बदल करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतीळ sa 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक 
०९ मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 
९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ ०८५ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५८४ /अजाक 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४१००७१९२७३२२०२२ 
असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०. जिल्हाधिकारी, लातूर, 
११. महानगरपालिका आयुक्त, लातूर 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर, 
१३. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, लातूर, 
१४. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, लातूर, 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती (अजाको). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५८४ /अजाक 


शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५८४ /अजाक, दि. ०७ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
अ. ी वितरीत निधी 
कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. (१०%) 
: भोकरंबा ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली व र 
. 00 0 \9O 
बांधकाम. 
समसापूर ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व 
२ नाती करीं (७.०० ०.७० 
नाली करणे. 
री शेरा ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली : A 
. 00 0 \9O 
बांधकाम करणे. 
भोईसमुद्रगा ता. जि. लातूर येथे दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
to} बांधकाम ५.०० ०.५० 
बांधकाम. 
सुमठाणा ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
षु _ ५.०० ०.५० 
करणे. 
भातांगळी ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
६ . ५.०० ०.५० 
बांधकाम करणे. 
दिवेगाव ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
४] करणे ५.०० ०.५० 
करणे. 
हारवाडी ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
ट्‌ करणे ७.०० ०.9० 
करणे. 
भंडारवाडी ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व 
९ नाली करण ५.०० ०.५० 
नाली करणे. 
खरोळा ता. रेणापूर जि. लातूर उर्वरीत समाज मंदिर बांधकाम 
१० वरो a Sere करत करो (9.00 ०.७० 
करणे व परीसर विकसीत करणे. 
वाला ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
११ aett ५.०० ०.५० 
सांगवी ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
१२ कशा ५.०० ०.५० 
चिचोली (ब) ता.जि.लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
१३ करणे (9.00 0 ,(90 
टाकळगाव ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व 
१४ नाली करणे = वी 
चाडगाव ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
१५ बांधकाम. दुब ०.५0 
म कारेपूर ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली र व 
. 00 0 \9O 
बांधकाम. 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५८४/अजाक 


चिचोलीराव ता. जि. लातूर दलित वस्ती स्मशानभूमी विकसीत 
१७ (9.00 ०.७० 
करणे. 
सावरगाव ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट रस्ता 
१८ (9.00 ०.७० 
करणे. 
गर चिकलठाणा ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण ? र 
4,00 ०.५० 
करणे. 
पानगाव ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
२० , (9.00 oA To) 
बांधकाम. 
काळमाथा ता. औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
२१ (9.00 ०.७० 
करणे. 
शिराळा ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
२२ _. (9.00 ०.७० 
बांधकाम करणे. 
२३ | कासारखेडा ता. जि. लातूर दलित स्मशानभूमी विकसीत करणे. ७.०० ०.७० 
कव = अकोला ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली ी i 
. 00 0.4YO 
बांधकाम. ह व 
मळवटी ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
२५ | _. ५.०० ०.५० 
बांधकाम करणे. 
= पाथरवाडी ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व १ री 
9 $,00 ०.५० 
नाली बांधकाम. 
दिडेगाव ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
219 ; ५.०० ०.५० 
बांधकाम करणे 
बिटरगाव ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व 
२८ ी (9,00 ०.७० 
नाली बांधकाम. 
खलंग्री ता. रेणापूर जि. लातूर दलित स्मशानभूमी परीसर विकसीत 
२९ (9.00 0 ,(90 
करणे. 
वानवडा ता. औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
30 (9,00 0 ,(90 
करणे 
घनसरगाव ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत 
३१ ७.०० ०.७० 
विद्युतीकरण करणे. 
बावची ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
३२ ५.०० ०.५० 
करणे 
३३ | कारसा ता. जि. लातूर दलित स्मशानभुमी परिसर विकसीत करणे. | ५.०० ०.५० 
३४ | गातेगाव ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण करणे. ७.०० ०.७० 
३५ | अंकोली ता. जि. लातूर बौध्द विहार परिसर विकसीत करणे. ७.०० ०.७० 
मुरूड ता. जि. लातूर चव्हाण वाडी दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व 
२६ (9.00 0 (90 
नाली करणे. 
मुरूड ता. जि. लातूर दत्त नगर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
२७ बांधकाम = = 


VARSHA DESHMUKH ० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५८४ /अजाक 


दट माकेगाव ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली व 6 
र 00 0 \9O 
बांधकाम. 
जवळा बु. ता. जि. लातूर अण्णाभाऊ साठे सभागृह परिसर 
२९ विकसीत _ करणे (9,00 0 (90 
विकसीत करणे. 
पिपाळगाव अंबा ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व नाली 
४० |_. (9.00 ०.9० 
बांधकाम. 
सलगरा बु. ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट रस्ता 
४१ कशा (9.00 ०.७० 
करणे. 
ya | PRIR Saar TH. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट : : 
$,00 ०.५० 
रस्ता करणे. 
बामणी ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
.0०0 0 (90 
89 | ope, : 
सलगरा खु. ता. जि. लातूर दलित स्मशानभुमी परिसर विकसीत 
ठ्ठ कशा (9.०० ०.9० 
करणे. 
४५ | निवळी ता. जि. लातूर दलित स्मशानभुमी परिसर विकसीत करणे. | ७.०० ०.७० 
धनेगाव ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
.00 ०.(9० 
४६ करणे. : : 
ae डि. देशमुख ता. रेणापूर जि. लातूर अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट रस्ता ; ’ 
$,00 ०.५० 
करणे. 
४८ | सारसा ता.जि. लातूर येथे दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण करणे. | ७.०० ०.७० 
४९ | भादा ता.औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण करणे. | ७.०० ०.७० 
५० | कवठा केज दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता करणे. ५.०० ०.५० 
लखनगाव ता.औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट 
५१ वारं ५.०० ०.५० 
रस्ता करणे. 
समदर्गा ता.औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट 
4Q रा ता ५.०० ०.५० 
रस्ता करणे. 
शिवली ता.औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट 
43 ety ५.०० ०.५० 
रस्ता करणे. 
टाका ता.औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण 
षु ५.०० ०.५० 
41 दाण र 
वडजी ता.औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट 
द्द वो ५.०० ०.५० 
रस्ता करणे. 
Rast ता.औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट 
५६ कसो ५.०० ०.५० 
रस्ता करणे. 
सिदाळा ता.औसा जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट 
4g — करणे ५.०० ०.५० 
रस्ता करणे. 
मांजरी ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट रस्ता 
ष्ट ett ५.०० ०.५० 


VARSHA DESHMUKH 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५८४ /अजाक 


भातखेडा ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट रस्ता 
षु ५.०० ०.५० 
६० | काटगाव ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण करणे. ५.०० ०.५० 
रामवाडी(ख) ता.रेणापूर जि.लातूर दलितवस्ती अंतर्गत 
६१ पेव्हर Radic zea कारी ५.०० ०.५० 
/ रस्ता करणे. 
eg | TS ता रेणापूर जि.लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट १ : 
१.०0 ०.५० 
रस्ता करणे. 
बिदगीहाळ ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
६? व्या ५.०० ०.५० 
भाडगाव ता.जि. लातूर येथे दलित स्मशानभुमी परिसर विकसीत 
Go करणे 7 णे ७.०० ०.७० 
करणे. 
माटेफळ ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
षु ५.०० ०.५० 
त्यो ी ग्र 
करकट्टा ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
६६ क्या ५.०० ०.५० 
शिऊर ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट रस्ता 
६9 करणे ५.०० ०.५० 
तांदूळजा ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
६८ करणे _ णे ५.०० ०.५० 
करणे. 
तर कोष्टगाव ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट ह : 
१.00 ०.५० 
रस्ता करणे. 
गोढाळा ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट 
°° | रस्ता करणे a i 
भोयरा ता.जि.लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
(9१ कोया ५.०० ०.५० 
गाधवड ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट रस्ता 
(92 करणे ७.०० ०.9० 
करणे. 
७३ | बोडका ता. जि. लातूर समाजमंदिर परिसर विकसीत करणे. ७.०० ०.७० 
निवडा ता.रेणापूर जि.लातूर दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण 
(98 करणे ५.०० ०.५० 
es oe ता.रेणापूर जि.लातूर दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण र ai 
करणे. 
७६ | तळणी ता.रेणापूर जि.लातूर समाज मंदिर परिसर विकसीत करणे ७.०० ०.७० 
मसला ता.जि.लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
(9७ करणे ५.०० ०.५० 
मुरुड ता. जि. लातूर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान परिसर 
७८ | विकसीत करणे. oe द) 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५८४ /अजाक 


टाकळी शि. ता.जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण 
(9९ ५.०० ०.५० 
करणे. 
एकुरगा ता.जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट रस्ता 
८० ७.०० ०.9० 
करणे. 
८१ | बोरगावन. ता. औसा जि. लातूर समाज मंदिर बांधकाम करणे. ७.०० ०.७० 
बामणी ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट रस्ता 
८२ ५.०० ०.५० 
करणे. 
मोटेगाव ता. रेणापूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेट रस्ता 
C3 ५.०० ०.५० 
करणे. 
८४ | सावरगाव ता. जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत विद्युतीकरण करणे. | ५.०० ०.५० 
a पानगाव ता. रेणापूर जि. लातूर दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हर/सिमेंट र : 
OO ०.५० 
४ रस्ता करणे. । । 
एकुण ५००.०० ५०.०० 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


